महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व 
विनियम) अधिनियम २०१२ अंतर्गत नवीन 
शाळा मान्यता देणे व विद्यमान शाळेचा 
दर्जावाढ करण्यासाठी ऑनलाईन संगणक 
प्रणाली विकसित करण्यासाठी निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१८/प्र.क्र.४७/संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक:- १८ ऑगस्ट, २०२३ 


) शासन निर्णय क्रमांक: ईगव्ह - १५१०/प्र.क्र.२४/संगणक, दि.२४.१०.२०१७ 

) शासन निर्णय क्रमांक: एसएफएस-१०१६/प्र.क्र. १४२/ एसएम-२, दि. १४.०७.२०१७ 
३) शासन निर्णय क्रमांक ईगव्ह-१५१८/प्र.क्र.४७/ संगणक, दि. ०१.११.२०१८ 

) 

) 


शासन निर्णय क्रमांक ईगव्ह-१५१८/प्र.क्र.४७/ संगणक, दि. 28.09.2098 
आयुक्त, शिक्षण महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. शिआका /२०२३ /98340/SFS देयक/ 
आस्था क-माध्य/४४२१, दिनांक १९ जुले, २०२३ 
प्रस्तावना :- 

प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दिनांक १२ सप्टेंबर २०१७ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयाप्रमाणे 
“नवीन स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा सुरु करणे व झाळांची दर्जावाढ करणे” ही कामे पार पाडण्यासाठी 
संगणक प्रणाली विकसित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने सदर कामास उपरोक्त 
संदर्भ क्र. १ व २ अन्वये प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच NYSA 
Communication (P) Ltd. ने केलेल्या कामापोटी सदर संदर्भ क्र.३ व ४ अन्वये कंपनीला निधी वितरीत 
करण्यात आला आहे. आता आयुक्त, शिक्षण यांनी संदर्भ क्र.५ अन्वये केलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने 
पुढील CUM कामापोटी रु. १४,९४,१५६/- (अक्षरी रुपये चौदा लाख चौ-याण्णव हजार एकशे छपन्न 
फक्‍त) इतका निधी NYSA Communication (>) Ltd. या कंपनीला वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 


२. उपरोक्त संगणक प्रणाली विकसित व परिचालीत करण्यासाठी करारानुसार पुढील CATA 
पूर्ण झालेल्या कामापोटी व संदर्भ क्र. ५ अन्वये केलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने खाळील तक्त्यात नमूद 
केल्याप्रमाणे रक्‍कम रुपये रु. १४,९४,१५६/- (अक्षरी रुपये चौदा लाख चौ-याण्णव हजार एकशे छपन्न 
फक्‍त) वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१८/प्र.क्र.४७/संगणक 


अ.क्र तपशील देयकाची एकूण रक्‍कम 

NYSA Communication (7?) Ltd. कंपनीने self finance school 
प्रणालीचा पूर्ण केळेल्या पुढील टप्प्याच्या कामापोटी देयके 
पुढीलप्रमाणे 
Capex cost 8 Quarters Installments till 21.02.2021 ५,३९,३१३/- 

2. | Opex cost Hoting and Resources Deployament Charges from ८,९४,२३७५/- 
21.02.2018 to 21.02.2021 

3. | Opex cost Operations and Maintainance charges as per ६०,४६८/- 
meeting 1" qtr from 01.07.2022 to 31.06.2024 


एकूण रक्‍कम १४,९४,१५६/- 
(अक्षरी रुपये चौदा लाख चौ-याण्णव हजार Vel छपन्न फक्त) 


३. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण,८० पंचवार्षिक योजनांतर्गत 


योजना (०२) (५१) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ( २२०२ ४५४) ३१ सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षातून सन 


२०२३-२४ च्या उपलब्ध तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. याकरीता आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, 


पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी आणि शिक्षण संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. हा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-२०१५ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ मधील 


उपविभाग- २ मधील अनुक्रमांक २७ अ मधील नियम क्र. ७६ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८१८११२८३०६५२१ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VIVEK GULABRAO SAPKAL 
)VERNMENT OF MAHARASHTRA 


fe) 
‘SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
V | V E K G U LA B RA 2.5.4.20=55c54ce6c9bede7daecd096d20450a76c60783cb 
1318374f8764a2da64d548a5, postalCode=400032, 
रॉ harashi 


al 
S A Pp KA L serialNumber=50EDF35541F970C25C79ED803C981C8C9E 
BC19E27CDBAD124BB5C63AA9962A6B, VIVI 
GULABRAO SAPKAI 
Date: 2023.08.18 11:33:12 +05'30' 


(विवेक सपकाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
२) प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१८/प्र.क्र.४७/संगणक 


3) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

४) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५) संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६) महाळेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२., 
) 
) 
) 


७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 9/2. 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
९) निवडनस्ती/ संगणक. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


